And 


Reg. No. / NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 14th May 2015. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार मे ७-१३ , २०१५ / वैशाख १७- २३ , शके १९३७ [ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही. 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १- ११ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १ - ५ 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२५ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक मं . अ -( पू ) पं . कृ .वि .- कावि- ४१६- २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र .क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी 
हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


अ - एक - १ ( १५२६) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७- २३ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वयेयाद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडुन भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० 
च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक कक्ष-८ 
अका-१-भूसं- कावि -४५८ - २०१५, दिनांक १५ एप्रिल , २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . एम . डी. 
शेगांवकर , उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( पू.) पं .कृ .वि., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


गाव : - ब्रम्हीवाई , तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९ -४७- २०१४ - २०१५ , 


अ. क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 

( ३ ) 


हे . आर 
० ११ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ७- १३, २०१५ / वैशाख १७-२३ , शके १९३७ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - उमा बॅरेज प्रकल्प , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : - उमा बॅरेज प्रकल्प हा उमा नदीवर मौजे बोर्टा, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला येथे बांधकामाधीन आहे . 

धरणाची एकूण लांबी १४१० मी . पर्यंत असून त्यामध्ये डाव्या तिरावर सा . क्र . ६० मी . ते ७०७ मी . व 
उजव्या तिरावर ८५५ मी . ते १३५० मी . पर्यंत १२६२ मी . लांबीचे मातीचे धरण व १४८ मी . लांबीत 

सरळ उचल पध्दतीचे द्वारे ( १५.० X८. ५० मी . ) प्रस्तावित आहे. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , : - या प्रकल्पामुळे २०९३७ द. ल. घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे ५५१० हेक्टर जमीनीला 
रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . व तसेच पिण्याच्या पाण्याकरिता २. ७८ द. ल. घ . मी . वापरण्यात येणार 
याबाबत व इतर लाभांसंबंधात ) आहे . ह्या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून शेतक -यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास : - उमा बॅरेज प्रकल्पामुळे मौजे ब्रम्हीवाई, ता . मुर्तिजापूर हे गाव बाधित होत नाही . 
भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची- चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश : ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण क्र . ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट 
देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


निरंक 


निरंक 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
___ त्या अधिसूचनेचा तपशील : 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( पू) , पं . कृ . वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक मं . अ-( पू ) पं. कृ .वि .- कावि- ४२१ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ - २०१४ - प्र .क्र .७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी 
हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); बाधित व्यक्तींचेविस्थापन होणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 

__ तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक कक्ष-८ 
अका- १ - भूसं- कावि - ४५८ - २०१५ , दिनांक १५ एप्रिल, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . एम . डी . 
शेगांवकर , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन (पू.) पं.कृ .वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव : - अंत्री (मलकापूर), तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६- ४७- २०१२- २०१३ 


अ . क्र . 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 


अ. क्र . 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 
(२) 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

( २ ) 


(१) 


( ३ ) 


(३ ) 


हे . आर 


हे . आर 
७५२ 


१ १६ 


१० ४२ 


cww. 


eowou 


४२९ 
४३० 
४३४ 
४३६ 


०४७ 


१ १५ 
११५ 
५ ३५ 


१५९ 


एकूण . . 


२८ ८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ७-१३ , २०१५ / वैशाख १७-२३ , शके १९३७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - नया अंदुरा ( कारंजा रमजानपुर ) संग्राहक ल . पा . योजना , ता . बाळापूर , जि . अकोला . 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


: – मौजे कारंजा रमजानपूर गावाजवळ २१३० मीटर लांबीचेमाती धरणाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे . या 

प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी जमिनीचे संपादन प्रस्तावित . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात) : - या प्रकल्पामुळे १०.९२ द.ल. घ. मी . 
पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे बाळापूर तालुक्यातील- ६ गावातील १७९० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . ह्या प्रकल्पामुळे 
रोजगार निर्मिती होणार असून शेतक -यांचे आर्थिक जिवनमान उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी २९७. २२ हेक्टर जलक्षेत्रावर 
मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे मौजे अंत्री मलकापूर येथील गावठाण 
अंशतः बाधीत होत असून त्यामुळे एकूण ८९ कुटुंबे विस्थापित होत असून ५४३ लोकसंख्या बाधित होत आहे . संबंधित विस्थापितांचेपर्यायी पुनर्वसन 
मौजे अंत्री मलकापूर येथील खाजगी जमीन गट नं . २२२ ता . बाळापूर येथील जमिनीवर करण्याचे प्रस्तावित आहे . तथापि या भूसंपादन प्रकरणातील 
कास्तकारांचेविस्थापन होत नाही . 


अनुसूची- चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण क्र . ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली असल प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


निरंक 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( पू ), पं . कृ . वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २४ एप्रिल २०१५ . 


अ- एक -२ (१५२६). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा . , अ . क्र . ५२७ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक मं . अ-( पू) पं . कृ. वि .- कावि-४४९ - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११- २०१४-प्र .क्र .७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) बाधित व्यक्तींचेविस्थापन होणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१०च्या उप -नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे ७- १३ , २०१५ / वैशाख १७- २३ , शके १९३७ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक कक्ष- ८ 
अका-१- भूसं -कावि-४५८ -२०१५ दिनांक १५ एप्रिल , २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . एम . डी . 
शेगांवकर , उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( पू.) पं . कृ. वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव : - अकोट , भाग - १ , तालुका अकोट, जिल्हा अकोला 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७- ४७- २०१४ - २०१५ 


अ . क्र . 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 


अ . क्र . 


अंदाजित ( क्षेत्र) 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 

( २) 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


( ३ ) 


( २) 


( ३ ) 


0 


हे . आर 


hi 


o 


० 


cm-0 


० 


० 


१९७ 
१९८ / २ ब 
१९८ / २ अ पैकी 
१९८ / ३ पैकी 
१९८ / ३ पैकी 
१९८ / १ अ 
१९९/ ३ 
१९९ / २ पैकी 
२०० पैकी 


२०० पैकी 
२०० पैकी 
२०० पैकी 
२०० पैकी 
२३७/ १ 
२३८ 
२३९ 
२४२/ ३ब 


० 


60 


० 


० 


- 


। 


एकूण . . 


१५ ३८ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


: - ताजणापूर साठवण तलाव , ता . अकोट . 
: - अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातील ताजनापूर या गावाजवळ वाहणा - या स्थानिक नाल्यावर 

साठवण तलाव या योजनेचे काम प्रस्तावित आहे. धरणाची लांबी १०३० मिटर एवढी असून उंची 
१०. १० मिटर एवढी आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात) : - या धरणाची एकूण क्षमता ९९७.१८ 
सघमी आहे. या प्रकल्पामुळे अप्रत्यरित्या ९३.०० हेक्टर सिंचनाचा लाभ होवू शकतो . तसेच या प्रकल्पातील पाणी गुराढोरांना पिण्याकरिता होवू शकते . 
तसेच धरणाचे काम पुर्ण झाल्यावर खाजगी व्यवसाय जसे . मत्स्यव्यवसाय सुरु होण्यास मदत होवू शकते . 

अनुसूची – तीन 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : – सदर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही . 


अनुसूची – चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण क्र . ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट 
देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ७- १३ , २०१५ / वैशाख १७-२३ , शके १९३७ 


निरंक 


अनुसूची – पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे ; 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही. 


निरंक 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( पू) पं. कृ.वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक मं . अ -( पू) पं . कृ . वि .- कावि- ४५४ - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ - २०१४-प्र . क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे, 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ७- १३ , २०१५ / वैशाख १७-२३ , शके १९३७ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही . 

___ तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम 
१०च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक कक्ष- ८ 
अका- १- भूसं - कावि- ४५८ - २०१५ दिनांक १५ एप्रिल , २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . एम . डी . 
शेगांवकर , उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( पू.) पं. कृ .वि .,जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 

(२ ) 


गावाचे नाव : - ताजनापूर, तालुका अकोट , जिल्हा अकोला 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० - ४७- २०१४- २०१५ 
अंदाजित ( क्षेत्र) 

अ . क्र . 

भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 
___ ( ३ ) 
हे . आर 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 


( २ ) 


(३ ) 


हे . आर 


० 


१०१ पैकी 
१०१ पैकी 
८७ 


० 


० 


० 


० 


८६ 


० 


eormooovo 


० 


४ 


० 


४ 


८५ पैकी 
८५ पैकी 
८४ पैकी 
८४ पैकी 


४ 


० 


० 


३७७ 


र 


एकूण . . 


१९ ८४ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


ताजणापूर साठवण तलाव, ता . अकोट . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातील ताजनापूर या गावाजवळ वाहणा- या स्थानिक नाल्यावर 
साठवण तलाव या योजनेचे काम प्रस्तावित आहे. धरणाची लांबी १०३० मिटर एवढी असुन उंची 
१० .१० मिटर एवढी आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात ) : - या धरणाची एकूण क्षमता ९१७. १८ 
सघमी आहे. या प्रकल्पामुळे अप्रत्यक्षरित्या ९३. ०० हेक्टर सिंचनाचा लाभ होवू शकतो . तसेच या प्रकल्पातील पाणी गुराढोरांना पिण्याकरिता होवू 
शकते . तसेच धरणाचे काम पुर्ण झाल्यावर खाजगी व्यवसाय जसे मत्स्यव्यवसाय सुरु होण्यास मदत होवू शकते . 
अ- एक -३ ( १५२६). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३ , शके १९३७ 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : – सदर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही. 


अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण क्र . ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट 
देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. 


. 


पर 


व 


अनुसूची -पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 


निरंक 
निरंक 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( पू ) पं . कृ .वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


अकोला : 
दिनांक ५ मे २०१५. 


एम . डी . शेगावकर , 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( पू) पं. कृ .वि ., 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला . 


समयोत्तर अधिसूचना 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२९ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ . 

क्रमांक उपआ -पुनर्व- अका- कावि-११३०-२०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक अकरा ) च्या कलम- ११ च्या पोट 
कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, अमरावती याद्वारे , ज्या अमरावती 
जिल्ह्याच्या चिखलदरा तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील अकोट वन्यजीव विभागातंर्गत , सोनाळा परिक्षेत्रातील मौजा चुनखडी या गावाच्या 
पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११, पोट -कलम (१ ) खंड ( अ ) मधील तरतुदी लागू होतील त्या प्रकल्पासंबंधीत याद्वारे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७ -२३, शके १९३७ 


( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्र खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव आलेली गावे - 


अ . क्र . 


जिल्ह्याचे नाव 


गावाचे नाव 

( २) 


तालुक्याचेनाव 

(३ ) 


चुनखडी 


संग्रामपूर 


बुलडाणा 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे - 


तालुक्याचेनाव 


जिल्ह्याचे नाव 


अ . क्र . 
(१) 


गावाचे नाव 
(२) । 


( ३) 


( ४ ) 


निरंक 


( ब ) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील (एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू 
होतील . 


विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, अमरावती असाही निर्देश देत आहे की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि बाधित किंवा 
लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसीलदार व 
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिद्ध करण्यात येईल किंवा प्रसिद्धी करण्याची व्यवस्था करण्यात 


येईल. 


अमरावती : 
दिनांक १२ मे २०१५. 


ज्ञा . स . राजुरकर , 

विभागीय आयुक्त , 
अमरावती विभाग , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING . STATIONERY AN 

D BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 


